महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-०३१७/प्र.क्र.२३३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जुले, २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अंबाजी धाम, मुलुंड 
(पश्चिम), येथील १२०-पोलीस निवासस्थाने इमारत क्र. ए-१ ते ए-६ यांमधील 
५४ निवासस्थानांची अंतर्गत दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे यांकरिता 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१३)/शा.२४९/२०१६, दिनांक ०९.०८.२०१६. 


ज्ञापन :- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे अंबाजी धाम, मुलुंड 
(पश्चिम, येथील १२०-पोलीस निवासस्थाने इमारत क्र. ए-१ ते ए-६ यांमधील ५४ 
निवासस्थानांची अंतर्गत दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे यांबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामांसाठी उप-अभियंता, (सार्वजनिक बांधकाम) उप-विभाग, कुर्ला, मुंबई, 
यांनी सन २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार रु.१,२७,८४,३५१/- इतक्या खर्चाचे अंदाज तयार 
केले आहेत. उक्त खर्चाचे अंदाज हे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्तर 
मुंबई, यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 

३. val खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.१,३२,८६,९०२/- असे सुधारले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली 
आहे. 


४. त्या अनुसार, अंबाजी धाम, मुलुंड (पश्चिम), येथील १२०-पोलीस निवासस्थाने इमारत 
क्र. ए-१ ते ए-६ यांमधील ५४ निवासस्थानांची अंतर्गत दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे या 
कामांसाठी रु.१,३२,८६,९०२/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करु नये या अटीवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष, २०५५, पोलीस (02), शहर 
पोलीस, शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८२/इमा-२, 
दिनांक ०६.०४.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१७/प्र.क्र.२३३/पोल-७. 


9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७०७१९१६४००३३७२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


hs DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Wa p Nn | ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad58 


G (0 a | 3 (0 [| ५ 2f9b876d443b2654088832e43dcad21c52a, 
p cn=Swapnil Gopal Borse 


Date: 2017.07.19 16:36:20 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


प्रत :- 
q 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्तर मुंबई, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oc 


o~ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोल-७. 


4 


£58) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


